संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील अनुसूचित 
जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षाकरिता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२३/प्र.क्र.9८/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०७ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ विसयो, 
दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 
२. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.६४/कार्यासन-६, 
दिनांक:-०२ मे, २०२३. 
३. झासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.४७/ विसयो, 
दि. ११मे , २०२३. 
४. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०६/कार्यासन-६, 
दिनांक ३१ मे, २०२३. 
५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.४७/विसयो, 
दि. ०२ जून, २०२३. 
६. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२२३/प्र.क्र.०६/कार्यासन-६, 
दि.१७ ऑक्टोबर, २०२३. 
७. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.४७/विसयो, 
दि. १८ ऑक्टोबर, २०२३. 
८. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०६/कार्यासन-६, 
दि.१० नोव्हेंबर, २०२३. 
९. झासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.9८/विसयो, 
दि. १० नोव्हेंबर, २०२३. 
शासन निर्णय :- 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता संजय गांधी 
निराधार अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु.१२०,००,००,०००/- (रुपये एकशे वीस कोटी 
wed) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू योजनेसाठी मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूद रु.१२०,००,००,०००/- व पावसाळी अधिवेशनातील मंजूर पुरवणी 
रु.१००,००,००,०००/- इतका निधी संदर्भ क्र. 3,4, ७ व ९ Ate शासन निणर्यान्वये सर्व 
जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे. अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता संजय 
गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी एप्रिल, २०२३ ते मार्च, २०२४ या कालावधीच्या खर्चासाठी मंजूर 
केलेल्या रकमेतून शासनस्तरावर शिल्लक असळेली रक्‍कम रु.५०,००,००,०००/- (रुपये पन्नास कोटी 
फक्त) या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता 
देत आहे. तसेच मासिक विवरण पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय 
अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ H.3 New 
CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत केलेल्या 


झासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२३/प्र.क्र.७८/विसयो 


अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. सदरचे 
अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे. 

३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक टी-५, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील 
उपयोजनांतर्गत योजना (ओटीएसपी), (०२) (०३) संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (कार्यक्रम), 
५०-इतर खर्च, (२२३५ सी १६१) "या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 

४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, सदर देयके कोषागारात सादर करण्याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या 
अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 

५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी 
ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व 
या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित 
पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या 
ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या 
कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱयांवर 
राहील. 

६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ,क्र.९६८/व्यय-१४, दि.०१ नोव्हेंबर, 
२०२३ आणि आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०६/कार्यासन-६, दि. १० नोव्हेंबर, 
२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२०७१४५५३२०६२२ असा आहे. 
हा आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
PRASHANT PUNDLIK 
WAGH 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सर्व विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
२. सर्व जिल्हाधिकारी. 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 
८. आदिवासी विकास विभाग, कार्यासन-६, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.१५१/विसयो, दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०२४. 


संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (अनूसूचित जमाती) 


नियंत्रक अधिकारी 
अ. क्र. जिल्हा : 
क्रमांक 
as 
Ez मुंबई हहर Noord 
2 मुंबईउपनगर Noo 
3 ठाणे ॥१००३६ 
8 रायगड ॥९००१२ 
षु रत्नागिरी १००२३ 
व 
9 
र 
९ धुळे ९००२६ 
Ea जळगाव Nooqo 
fe ae «i अहमदनगर Noo30 
१२ नंदुरबार Noor 
q पुणे ॥१००४० 
१४ सोलापूर ९००१९ 
१६ 
z 
१८ नागपूर १००१४ 
१९ वर्घा ५००२५ 
२० चंद्रपूर ॥००२१ 
२१ भंडारा Noo33 
२२ गडचिरोली Noo43 
23 गोंदिया ॥९००२४ 
र 
२५ अकोला ॥१००४१ 
२६ यवतमाळ Nooolg 
२७ बुलढाणा Noo3d 
२८ वाशिम ००२२ 
अमरावती विभाग 
२९ औरगाबाद Noo3y 
30 बीड ॥९००३४ 
३१ नांदेड Noo34 
क 
E 
र 
३५ लातूर egos 
३६ हिंगोली ॥१००१७ 


एकूण 


घ्या याड 
र 
al) 
fe) 
a} 
xp| 4 
3 
rs 
4 
E! 


— 


रक्‍कम रुपयात) 
एप्रिल, २०२३ ते मार्च, 
२०२४ 

[1 aa 
fF 
fF 
930119820 
८०११३०० 
२९३०४७ 
३९९००० 
११५९३९१३६ 
१३७७१९९६३ 
५०७३६४०० 
१६२७२००० 
४०७१२८०० 
१०८५२२०० 
४४५६६५०० 
१६३१३९९०० 
४१७०८०० 
१७३३४०० 
२६२७०० 
fF 
fF 
६१६६९०० 
९७९२९०० 
२१८२३४०० 
३०४३८००० 
४४४५००० 
fF 
ARS YCROO 
७९४५७५०० 
९९७२४०० 
२१४३६४५० 
२१७१५७०० 
३४६४४०० 
५५२२४०० 
६२१११३५० 
२१२२००० 
२०६०२०० 
२७२६०११ 
५७५१०० 
९८१२०० 
२५८०००० 
३६५६०० 
३३१३८०० 
१४७२३९११ 
३६६८०४७६ 


५०००००००० 


